महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या 
आस्थापनेवर नवीन पद निर्मितीस व 
पद भरतीस मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक: हज -२०११/प्र.क्र. १७/का -५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : ५ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - शासन निर्णय अविवि क्रमांक : हज -2099 /प्र.क्र. १७/का -५ दिनांक ०३.०८.२०१३ 


शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद एक मधील महाराष्ट्र राज्य हज समिती,मुख्य कार्यालय, मुंबई 


येथील “सहायक” या पदासाठीची वेतनश्रेणी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 


ऐवजी 
९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० अशी वाचावी . 
सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२०५१८१०१०२७१४ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


प्रत 


8 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PARVEEN JAVED JUGARI 
> A RV F F N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7756c9321 eaddbc49e6838c15545ed29cc20adf253d6 
2a3e9c3655f35e48b1 36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=33DA49010D9298976BDFCS5AFC6237D4859832 
27E0643 169266E6A377187E832D, cn=PARVEEN JAVED JUGARI 


(परवीन जुगारी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, (पत्राने ) 

मा.मुख्यमंत्रांचे प्रधान सचिव 

मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 


. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई . 
. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र हज समिती, साबू सिद्दीकी मार्ग मुसाफिर खाना, मुंबई . 


महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई नागपूर 


१०. लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवडनस्ती, का- ५ 


